आदिवासी विकास विभागांतर्गत 
कार्यरत क्षेत्रीय कार्यालयांच्या सुधारित 
विषय वाटपाबाबत....... 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : विकेस-२०२१/प्र.क्र.१६/का.१९ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २५ जानेवारी, २०२३. 


वाचा: 
१. आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : आस्था १०८९/ प्र.क्र. ७९९/ 
का.-१५, दिनांक. १५.०१.१९९२ 
२. आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : आविम २३९६/४५/ प्र.क्र. 
३९/ का.-०३, दिनांक. ०९.१२.१९९८ 
३. आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : टिआरटिआय२०१३/ प्र.क्र. 
७८७/ का.-५, दिनांक. २४.१२.२०१३ 
४. आदिवासी विकास विभाग, शासन ज्ञापन क्रमांक : कौविका २०१७/ प्र.क्र. 
१३३/ का.-०९, दिनांक. ०६.०३.२०१८ 
५. आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : केंद्रीयर०१७/ प्र.क्र. ८५/ 
का.-१९, दिनांक. ०३.०७.२०१९ 
प्रस्तावना: 


आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्य सरकारकडुन आदिवासी 
मुला/मुलींसाठी प्राथमिक शिक्षणापासुन ते उच्च शिक्षणापर्यंत, सुशिक्षित युवक युवतींसाठी 
रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी कौशल्य विकास, रोजगार, स्वयंरोजगार 
प्रशिक्षण, उपजिवीका, शोतक-यासांठी आर्थिक सहाय्य, स्तनदा माता, किशोरवयीन मुली 
यांच्यासाठी पौष्टीक आहार यासारख्या वैयक्‍तीक लाभाच्या त्याचप्रमाणे सार्वजनिक लाभाच्या 
सामाजिक-आर्थिक योजना मोठ्या प्रमाणात राबविणेत येतात. आदिवासी विकास 
विभागाकडुन राबविण्यात येणा-या या योजनांची अंमलबजावणी विभागाच्या अखत्यारित 
कार्यरत असणा-या आदिवासी विकास आयुक्तालय, नाशिक, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण 
संस्था, पुणे, हाबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ, नाशिक यासारख्या क्षेत्रीय 
कार्यालयांकडुन करणेत येते. याकरिता विविध शासन निर्णयान्वये क्षेत्रीय कार्यालयांना विषय 
वाटप करणेत आले आहे. आता, विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या सर्व योजनांचे 
मुल्यमापन, या योजनांमधून आदिवासी जनतेला झालेला लाभ तसेच आदिवासी जनतेच्या 
आर्थिक व सामाजिक विकासामध्ये झालेल्या बदलांची माहीती ठेवणे इत्यादीकरिता क्षेत्रीय 
कार्यालयांकडुन हाताळण्यात येणा-या विषयांमध्ये सुसुत्रता आणण्यासाठी क्षेत्रीय 
कार्यालयांकडुन राबविणेत येणा-या काही विषयांचे फ़ेरवाटप करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय- 


आदिवासी विकास विभागांतर्गत कार्यरत क्षेत्रीय कार्यालयांकडुन हाताळण्यात येणा-या 
खालील विषयांचे पुढीलप्रमाणे सुधारित वाटप करणेस शासन मान्यता देणेत येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः विकेस-२०२१/प्र.क्र.१६/का.१९ 


आ.क्र. विषय विषय सध्या विषय यापुढे 
हाताळणारे कार्यालय | हाताळणारे कार्यालय 
a “आदिवासी लोकांसाठी स्वयंरोजगार | आदिवासी संशोधन व | डाबरी आदिवासी वित्त 
व उद्योगांसाठी मार्गदर्शन करणे” प्रशिक्षण संस्था, पुणे ।व विकास महामंडळ, 
नाठिक. 
२. “आदिवासी महीलांना प्रशिक्षण देणे” 


३. “कौठल्य विकासाची नियमित 
योजना” (लेखाशीर्ष २२२५ डी२६२) 


४. “आदिवासी विकास विभागांतर्गत | आदिवासी संशोधन व | आदिवासी विकास 
कार्यरत अधिकारी व कर्मचारी यांचे | प्रशिक्षण संस्था, पुणे । आयुक्तालय, नाशिक. 
सेवांतर्गत तसेच इतर विभागांकडून 
आदिवासींच्या ज्या योजना 
राबविण्यात येतात त्या 
अधिकारी/कर्मचारी यांना प्रशिक्षण 
देणे” (लेखाशीर्ष २२२५ २६५८) 


प्‌. “आदिम जमाती विकास योजना” 


(लेखाशीर्ष २२२५ ३००१ केंद्र योजना) 
'लेखाशीर्ष २२२५ 0८८५ राज्य योजन) 


२. वरीलप्रमाणे विषयांचे सुधारीत वाटप करणेत आले असले तरी जे प्रकल्प 
सद्यस्थितीत सुरु आहेत अशा प्रकल्पांची अंमळबजावणी सध्या सुरु असलेल्या 
कार्यालयाकडुनच पुर्ण करणेत यावी व यापुढे हाती घ्यावयाच्या प्रकल्पांची अंमलबजावणी 
करतांना सुधारित विषय वाटपाप्रमाणे करणेत यावी. 


३. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 
२०२३०१२५१५५०१२८७२४ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Prakash Vijay Waje 


प्रकाश वि.वाजे 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई.४०० ०३२. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः विकेस-२०२१/प्र.क्र.१६/का.१९ 


3. मा.मंत्री (आदिवासी विकास), मंत्रालय, मुंबई:- Yoo ०३२. 

४. सर्व मा. मंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

५. सर्व मा. विधानसभा सदस्य. 

६. सर्व मा. विधानपरिषद सदस्य. 

७. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

८. मा. अपर मुख्य सचिव, आदिवासी विकास, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

९. मा. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१०.मा. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 

११.आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 

१२.आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 

१३. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य, आदिवासी विकास महामंडळ मर्या. 
नाशिक 

१४.सर्व उप सचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय, 
मुंबई. 

१५.अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य नागपूर / नाशिक/ ठाणे / 
अमरावती. 

१६.सर्व जिल्हाधिकारी. 

१७. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सर्व जिल्हा परिषद. 

१८.सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 

१९.महाळेखापाल (लेखा परिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई 

२०.महालेखापाल (लेखा परिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

२१.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

२२.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

२३.संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

२४.निवडनस्ती (का-१९) आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई:- ४०० ०३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


